नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाशी 
संबंधित गठित समितीस अहवाल सादर 
करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/९१३/प्र.क्र.१५५/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४ मे,२०२३ 
वाचा :- १. शासन निर्णय क्र. सिआयडी-३३२२/९१३/प्र.क्र.१५५/नवि-१०, दि.२७.१०.२०२२ व 
दि.०८.०२.२०२३ 
२. सिडको महामंडळाचे पत्र क्र.७000/॥/॥०-॥/२०२३/३७१, दि.२८.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

नवी मुंबई प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे 
कलम ११३ अन्वये नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको महामंडळाची स्थापना केली आहे. नवी मुंबईमधील 
व परिसरातील सिडको महामंडहाने भाडेपट्ट्याने वितरीत केलेल्या जमिनीच्या विकासनाशी संबंधीत विविध 
बाबींवर चर्चा करुन व्यवसायाशी संबंधीत अडचणींबाबत निर्णय घेण्यासाठी संदर्भीत शासन निर्णयाद्वारे 
समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीस अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
१. सिडको महामंडळाने दि.२८.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार समितीमार्फत तयार 
करण्यात येणारा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून विश्लेषणासाठी काही कालावधी ळागणार 
असल्याने समितीचा अहवाल सादर करण्यास दि.३१.०५.२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
२. समितीने आपला अहवाल उपरोक्त विहीत वेळेत सादर करणे बंधनकारक असुन त्यानंतर 
मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२४११०४४५७०२५ असा आहे. सदरहू शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SHINDE SUBRAO 
NARAYAN 


(सुबराव शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/९१३/प्र.क्र.१५५/नवि-१० 


GC: 
र्‌. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. श्री. संजय कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव तथा समिती अध्यक्ष यांना माहितीस्तव अग्रेषित. 


अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई तथा सदस्य यांना माहितीस्तव सादर. 
व्यवस्थापकीय संचालक,दाहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र मर्यादित (सिडको), 
निर्मल, दुसरा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१. 

सह-व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको तथा सदस्य सचिव यांना माहितीस्तव सादर. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०. महाळेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई/ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (नवि-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


